वाशिम व सिंधुदूर्ग येथील नवीन एन.सी.सी 
बटालियन यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी 
पदे दि. ०१.०३.२०२३ पासून पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राछासे-२६२१/प्र.क्र.४३/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ एप्रिल, २०२३. 


संदर्भ - १. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-एनसीसी-२०११/प्र.क्र.४६/११/ 
क्रीयुसे-३ दि. २७.१०.२०१६. 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-राछासे-२६२१-प्र.क्र.४३/क्रीयुसे-३, 
दि. २०.०९.२०२२ 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०८.०२.२०२३ 
४. क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र. आस्थाप/राछासे/अप/२०२३-२४/का-१/२४०, 
दि. २१ एप्रिल, २०२३ 


प्रस्तावना :- 

शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक एनसीसी-२०११/प्र.क्र.१५/क्रीयुसे-३, 
दि. २० सप्टेंबर, २०११ अन्वये क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अंतर्गत 
एन.सी.सी. आस्थापनेवरील एकूण १००६ पदांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. 
केंद्र शासनाने वाशिम व सिंधुदूर्ग येथे नवीन राष्ट्रीय छात्र सेनेचे पथक निर्माण करण्यास मान्यता दिली 
असून त्याकरीता नवीन २० पदांना संदर्भ क्रमांक (१) येथील दिनांक २७.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता दिली आहे. त्यातील १० पदे बाह्ययंत्रणेकडून भरण्यात आली आहेत. तर १० पदे अस्थायी 
स्वरूपात भरण्यात आली असून सदरील १० अस्थायी पदांना दि. ०१.०९.२०२२ ते दि. २८.०२.२०२३ 
पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली होती. आता १० अस्थायी पदांना दि. ०१.०३.२०२३ ते दि. ३१.०८.२०२३ 


या कालावधीत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अंतर्गत एन.सी.सी. आस्थापनेवरील 
वाशिम व सिंधुदूर्ग येथील नवीन एन.सी.सी बटालियन यांच्या आस्थापनेवरील एकूण १० अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२३ ते दि. ३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर १० अस्थायी पदांचा तपञीील सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्डाविण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२१/प्र.क्र.४३/क्रीयुसे-३ 
2. यावरील खर्च संबंधित लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्याखाली संबंधीत आर्थिक 
वर्षासाठी केलेल्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
३. हे आदेशा शासन निर्णय, वित्त विभाग दिनांक ०८.०२.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३०५०२१७१२४९२९२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 


SUNIL SURYAKANT DN: CN = SUNIL SURYAKANT HANJE, © = IN, 


= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


HANJE 011 eo 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव, 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 

मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 

मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


Av AD 


8 


Cc 
ae 


मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 

१०) महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

११) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

१२) विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, (संचालनालयामार्फत) 

१३) सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य (संचालनालयामार्फत) 

१४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


(0, ८४ 


aon 


१५) ५९ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, वाशिम 

१६) ५८ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, सिंधुदूर्ग 

१७) सर्व वरिष्ठ कोषागार अधिकारी/जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१८) निवड नस्ती- क्रीयुसे-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र - अ. 


क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अंतर्गत असलेल्या वाशिम व सिंधुदूर्ग येथील नवीन एन.सी.सी बटालियन यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे 
दि. ०१.०३.२०२३ पासून दि. ३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्याकरीता दर्शविणारे विवरणपत्र. 


या ज्या मंजुरी आदेशाद्वारे सन 
डं पदनाम व ज्या शासन निर्णयाद्वारे सध्याची | पदांची | २०२३-२४ मध्ये पदे चालू 
क्र ।सदर पद निर्माण केले, ते आदेशा । % खर्चाचे शीर्षक शेरा 
कमांक दतक वेतनश्रेणी | संख्या | ठेवण्यात आली त्या शासन 
क्रमांक , कव नक 
निर्णयाचा क्रमांक व : 


आहरण व संवितरण अधिकारी - ५८ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, aA 


/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ 
दि. २७.१०.२०१६ 


लेखा लिपिक, एस-८ | शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व | मागणी क्र.ई-३. २२०४- (१०२) विद्यार्थ्यासाठी युवक ति 
शासन निर्णय,शाळेय शिक्षण व | रू. २५५००- क्रीडा विभाग,क्र.राछासे-२६२१ । कल्याण कार्यक्रम (09) विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी-२०११ | ८११००/- /प्र.क्र.४३/ क्रीयुसे-३, दि. | कार्यक्रम (09) (०१) राष्ट्रीय छात्रसेना (अनिवार्य) 
/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ २८ एप्रिल, २०२३ (२२०४००१६) ०१ वेतन या लेखाशिर्षाखाली 
दि. २७.१०.२०१६ अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

२. वरिष्ठ लिपिक, एस-८ 7 वरीलप्रमाणे. वरीलप्रमाणे. i 
शासन निर्णय,शाळेय शिक्षण व रू. २५५००- 
क्रीडा विभाग, क्र.एनसीसी-२०११ । ८११००/- 
/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ 
दि. २७.१०.२०१६ 
कनिष्ठ लिपिक, एस-६ २ | वरीलप्रमाणे. वरीलप्रमाणे. 
शासन fers anes शिक्षण व रू. १९९००- 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी-२०११ ६३२००/- 


/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ 
दि.२७.१०.२०१६ 


वां ज्या मंजुरी आदेशाद्वारे सन 
अ. । पदनाम व ज्या शासन निर्णयाद्वारे सध्याची | पदांची | २०२३-२४ मध्ये पदे चालू 
क * । सदर पद निर्माण केले, ते आदेश री i % खर्चाचे शीर्षक शेरा 
0. याक याक वेतनश्रेणी | संख्या | ठेवण्यात आली त्या शासन 
क्रमांक व ee खळ 
निर्णयाचा क्रमांक व : 
वर्ग-४ ची पदे 
४. । लष्कर, एस-३, 7 वरीलप्रमाणे. वरीलप्रमाणे. 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व रु.१६६००- 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी-२०११ ५२४००/- 
/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ 
दि. २७.१०.२०१६ 
आहरण व संवितरण अधिकारी - ५९ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, सिंधुदूर्ग 
श्‌ . | dear fetta, एस-८ | शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व । वरीलप्रमाणे. 7 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व | रू. २५५००- क्रीडा विभाग,क्र.राछासे-२६२१ 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी-२०११/ | ८११००/- /प्र.क्र.४३/ क्रीयुसे-३, दि. 
प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ २८ एप्रिल, २०२३ 
दि. २७.१०.२०१६ 
२. वरिष्ठ लिपिक, एस-८ | वरीलप्रमाणे. वरीलप्रमाणे. 
शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व रू. २५५००- 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी-२०११ ८११००/- 
/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ 
दि. २७.१०.२०१६ 
३. | कनिष्ठ लिपिक, एस-६ २ | वरीलप्रमाणे. वरीलप्रमाणे. 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व रू. १९९००- 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी-२०११ ६३२००/- 


= ज्या मंजुरी आदेशाद्वारे सन 
व पदनाम व ज्या शासन निर्णयाद्वारे सध्याची | पदांची | २०२३-२४ मध्ये पदे चालू 
ui * सदर पद निर्माण केले, ते आदेश ी : % खर्चाचे शीर्षक शेरा 
ee ane वेतनश्रेणी | संख्या | ठेवण्यात आली त्या शासन 
क्रमांक , sane arte 
निर्णयाचा क्रमांक व 
वर्ग-४ ची पदे 
छ. लष्कर, एस-३, 7 वरीलप्रमाणे. वरीलप्रमाणे. 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व रु.१६६००- 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी-२०११ ५२४००/- 
/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ 
दि. २७.१०.२०१६ 
एकूण पदे | ao | 


Digitally signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 


SUNIL SURYAKANT DN: CN = SUNIL SURYAKANT HANJE,C = IN, 


= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
H A N J E MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2023.05.02 17:21:05 +05'30' 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


